भाजीपाला, रोपमळे, फळे रोपमळे, 
स्थानिक उद्याने या योजनेतील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
(एकूण ९२६ पदे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२२/प्र.क्र.३२/१३-ओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.४/१०/२००४. 
२) कृषि व पदुम विभाग शा.नि. क्रमांक आकृवि-१२०८/प्र.क्र.9२/१५-अ, दि.२२/५/२००९. 
३) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग, फरोवा-२०२२/प्र.क्र.३२/१३-अ , दि.२८/०२/२०२२ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 
५) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कुआ-११११/साप्र/२२-२३/प्र.क्र.४/आस्था-५ 
(निप)/२८३०६, दि.१८/०८/२०२२. 


शासन निर्णय: - 

भाजीपाला, रोपमळे,फळे रोपमळे, स्थानिक उद्याने योजनेतील एकूण ९२६ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर 
करण्यात आलेली आहे. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
खालील ९२६ अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सध्या मंजूर अस्थायी पदे 
लिपिक 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 


रोपमळा मदतनीस 


स्वच्छक 


aie ieee 
es जाडा 
a ee 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२२/प्र.क्र.३२/१३-ओ 


२. याबाबत होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षामधील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र.डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

११९ बागायती व भाजीपाला पिके 

११९ (०३) रोपमळे 

(03)(09) भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) 


३. हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/भाग-२/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.४ ऑक्टोबर, २००४ अन्वये, तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ऑगस्ट,२०२२ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार एकूण ९२६ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९०६१५२५५४२२०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR अ 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
४. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, 
५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
७. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (१५ अ), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


